सन 2029-22 या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
२२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या 
बाबींखाली प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता 
कापड-चोपड(लिनन) खरेदी निविदा 
प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र१९९/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर २०२१. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ कापड- 
चोपड (लिनन)/मान्यता/२०२१-२२/माआ/टे-२/७३५२/२०२१ , दिनांक १५.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१८/प्र. क्र.१९९/आरोग्य-८ 
दि.१३.०७.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई कार्यालय यांना त्यांच्या दिनांक 
94.08.2029 रोजीच्या पत्रात अनुसरुन कळविण्यात येते की शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
क्र. खरेदी-२०१८/प्र.क्र१९९/आरोग्य-८ , दिनांक १३.०७.२०२१ मधिल नमुद केलेली रक्‍कम रु. 
४६,२०,०००/- या ऐवजी रु. ४,६२,००,०००/- अशी वाचण्यात यावी. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१६१८२२१३१७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally tgnea ७ 
LAHANE _LAHANE 
VUAYKUMAR 
VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
LAXMANRAO Date: 2021.10.05 
17:34:20 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सहसचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र १९९/आरोग्य-८ 


) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 


A 


AN 


oC 


ल 


4 


£98) 


महालेखापाल, FERTS-9 (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


&. 


टू 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


